प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याबाबत. 
बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी लि, 
देवधरी, ता. राळेगांव, जि.यवतमाळ 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः . प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स १(अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २ नोव्हेंबर, २०१८ 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि १२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 

दि.१३.६.२००० 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि ११२०००/प्र.क्र.१२५/टेक्स-१(अ), 

दि.२.८.२००३. 
3) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि ११०८/प्र.क्र.९१/टेक्स-१(अ), 

दि.३०.६.२०११ 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.धोरण २०१७/प्र.क्र.६६/टेक्स-५, दि.१५.२.२०१८ 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि ३३१७/प्र.क्र.६७/टेक्स-१(आ), 

दि.८.६.२०१८ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सुतगि १२००/११७१३/प्र.क्र.४२६/टेक्स-१(आ), 

दि.२८.३.२०१८ 
७ शासन पत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प १२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स-१(अ), दि.२७.०९.२०१८ 
८) संचालक, वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र.६(१)/सूतगि/७९२१/१८, दि.२४.०७.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., देवधरी, ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ या आदिवासी 
प्रवर्गातील सूतगिरणीची बाराव्या पंचवार्षिक योजना काळात अर्थसहाय्यासाठी दि.०८.०६.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये निवड करण्यात आली आहे. शासनाने दिनांक ३०.६.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील 
सहकारी सूत गिरण्यांच्या सुधारीत प्रकल्प अहवालाची किंमत रु.६१७४.२४ लाख इतकी निश्चित करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार या सुतगिरणीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई यांचेकडून २५२०० AAA 
सुधारीत प्रकल्प अहवाल तयार करुन संचालक वस्त्रोद्योग यांचे मार्फत शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला 
आहे. संचालक TAM, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ८ येथील 
दि.२४.७.२०१७ च्या पत्रान्वये प्रकल्प अहवाल सुकाणू समितीच्या मंजूरीसाठी सादर केला आहे. सुकाणू 


समितीच्या दिनांक १०.०९.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सदर सूतगिरणीच्या प्रकल्प अहवालात दर्शविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स-१ (अ) 


किंमतीबाबत चर्चा करुन अर्थसहाय्यासाठी घेण्यात आलेल्या बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., 
देवधरी, ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ या सूतगिरणीच्या प्रकल्प अहवालाची एकूण रु.६१७४.२४ लाख किंमत 
समितीने मान्य केली. ही किंमत शासनाने दि.३०.६.२०११ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या मॉडेल प्रकल्प 
अहवालातील किंमतीच्या मर्यादेत असल्याने, बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., देवधरी, 
ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ या सूत गिरणीच्या रु.६१७४.२४ लाख एवढ्या प्रकल्प किंमतीस मंजूरी देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., देवधरी, ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ या सहकारी 
सुतगिरणीची शासन अर्थसहाय्यासाठी निवड झाली असून प्रथमच प्रकल्प अहवाल किंमत निश्चित करण्यात येत 
असल्याने शासन निर्णय दि.३०.६.२०११ अन्वये निश्चित केलेल्या रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल 
किंमतीच्या मर्यादेत या सूत गिरणीच्या २५२०० चात्यांच्या प्रकल्पास गिरणीने त्या त्या बाबींसाठी परिच्छेद २ 
मधील तक्त्याप्रमाणे मंजूर कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त होणारा खर्च गिरणी स्वनिधी उभारुन करेल या अटीवर सदर 
सूतगिरणीच्या रु.६१७४.२४ लाख इतक्या प्रकल्प किंमतीस खालील अटी व इातींच्या अधिन राहून याद्वारे 


मान्यता देत आहे. 


१) सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून द्यावा, 
त्यानुसार सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 


2) शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या अटीमध्ये 
दि.१०.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली असून सदरची सुधारणा या 
सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहिल. 

3) सूतगिरणीस निधी उभा करण्यासाठी कोणती बँक Hol देणार आहे, त्या बँकेचे कर्ज मंजूर 
करण्यात येत असल्याबाबतचे पत्र सादर करावे. 

8) सूतगिरणींच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाहि प्रगती 
अहवाल संचालक, वस्त्रोद्योग यांनी विहित विवरणपत्रांत शासनास सादर करावा. 

प) सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहिल याबाबत सूतगिरणीने तसेच 
संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 

&) सदर सूतगिरणी आदिवासी प्रवर्गातील असल्याने आदिवासी विकास विभागाने भविष्यात काही 
ARTA घातल्यास त्या या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स-१ (अ) 


२. शासनाच्या विद्यमान धोरण २०१८-२३ नुसार प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध १०:३०:६० अनुक्रमे सभासद 
भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल व वित्तीय संस्था कर्ज या नुसार राहील. सूतगिरणीचे सभासद भाग भांडवल 


व शासकीय भाग भांडवल याचे प्रमाण १:३ असे राहील. त्यानुसार सूतगिरणीने पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध 


करावयाचा आहे. 
(रुपये लाखात) 
अ) सभासद भाग भांडवल (१०%) ६१७.४२ 
ब) शासकीय भागभांडवल (३०%) १५८२.२६ 
क) दीर्घ मुदती कर्ज (६०%) ३७०४.५६ 
एकूण ६१७४.२४ 


सदर सूतगिरणीचा प्रकल्प किंमतीचा बाबनिहाय तरतूदीचा तपशिल खालीलप्रमाणे राहील व 
त्यामर्यादेत गिरणीने खर्च करणे गिरणीस बंधनकारक राहील. 


(रुपये लाखात) 

अ.क्र तपशिल प्रकल्प अहवालानुसार मंजूर खर्च 
१ | जमीन व जमीन विकास ५८.०६ 
२ बांधकाम १२१५.३० 
३ मशिनरी ३१०२.७८ 
४ इतर कायम मालमत्ता ८४५.०० 
५ स्टोअर्स अँन्ड स्पेअर्स ६१.०० 
६ ।प्रीऑपरेटीव्ह एक्सपेन्सेस २०८.१६ 
७ 'कॉन्टीजंसी २७३.७७ 
८ 'मार्जीनमनी ४१०.१७ 
एकूण ६१७४.२४ 


३.  सूतगिरणीने रु.६१७४.२४ लाख इतक्या किंमतीमध्ये प्रकल्पाची उभारणी पूर्ण करावी. शासनाकडून देय 

भागभांडवलाची रक्‍कम निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे देण्यात येईल. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वरीलप्रमाणे त्या त्या 

प्रयोजनासाठी मंजूर किंमतीपेक्षा जास्त रक्‍कम खर्च झाल्यास सदरची जास्तीची रक्‍कम सूत गिरणीने स्वबळावर 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकल्प-१२१८/प्र.क्र.४९/टेक्स-१ (अ) 


स्वनिधीतून उभी करणे आवश्‍यक राहील. प्रकल्पावर अतिरिक्त होणारा खर्च सूत गिरणीला स्वत: करावा लागेल. 
तसेच यंत्रसामुग्री खरेदी व स्थापत्य बांधकामासाठी शासन निर्णय दि.१५.६.२००६ व दि.२८.३.२०१८ नुसार 
मान्यता घ्यावी. गिरणीच्या संचालक मंडळाने गिरणीच्या खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्‍यक खर्च 


टाळावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०२१६०९०४५१०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
e e Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
V | ५ h a | V | ५ h Va S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co-op 
Marketing and Textile, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233 


Madane Date-20181102 1615280530 
(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. अपर मुख्यसचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
आयुक्‍त, समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
. प्रादेशिक उप संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर 
१०. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, यवतमाळ 
११. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, यवतमाळ 
१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई 
१३. कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत) 
१५. अध्यक्ष, बिरसा मुंडा आदिवासी सहकारी सूतगिरणी मर्या., देवधरी, ता.राळेगांव, जि.यवतमाळ 
१६. निवडनस्ती (टेक्स-१(अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


